भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/१०/२०१९ ते 
२९/०२/२०२० पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५ 
सातवा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय इमारत, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: १९ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक 
११/०९/२०१९ 
२) शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः आपना-०२१८/प्र.क्र.२७३/पापु- 
१५, दिनांक २८/०३/२०१९ 
३) संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांचे पत्र क्रमांकः प्रशासन/आस्था- 
२/प्र.क्र.०१/अस्थायी पदे/मुदतवाढ/२०१९-२०/४६९/२०१९, दिनांक ०३/१०/२०१९ 


प्रस्तावना:- 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या दिनांक ०४/०२/२००५ च्या शासन निर्णयान्वये या 
विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील पदांचा आढावा घेऊन सुधारीत 
आकृतीबंध मंजूर करण्यात आलेला आहे. भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील २७३ पदे ही 
अस्थायी पदे म्हणून ठरविण्यात आलेली असून, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेतील पदांच्या 
आढाव्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या पदांपासून या खात्याकडे पाणी पुरवठा विषयाच्या सोपविलेल्या 
योजना, यंत्रसामुग्री इत्यादी राबविण्यासाठी व कामाची निकड लक्षात घेऊन, अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची विनंती संदर्भाधीन क्रमांक ३ येथील पत्रान्वये संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणा, पुणे यांनी शासनास केली आहे. 


पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या अधिपत्याखालील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास 
यंत्रणेमधीळ लेखाशिर्ष "४४०२ भांडवली खर्च" मधील ९१ अस्थायी पदांना व लेखाशिर्ष "२७०२ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५ 


लघुपाटबंधारे" मधील १८२ SAM एकूण २७३ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन 
निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०१९ ते ०३/०९/२०१९ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. 


संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयानुसार दिनांक ०१/१०/२०१९ ते 
दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आले आहेत. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांनी अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्यासाठी नमूद केलेली कारणे व वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन 
निर्णयातील तरतूदी विचारात घेता भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील २७३ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रस्तावनेत नमूद केलेली वस्तुस्थिती व भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील कामाची 
निकड विचारात घेऊन भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आस्थापनेवरील २७३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ०१/१०/२०१९ ते दिनांक २९/०२/२०२० पर्यंत पुढे चालू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील “परिशिष्ट-अ* 
मध्ये दर्शविलेल्या 203 अस्थायी पदांना खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून पुढे चाळू ठेवण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


कार्यकारी पदे वगळून अन्य अस्थायी पदे सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ रिक्‍त नसल्याच्या 
धारणेच्या अधीन राहून, सदर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१ 


~ 


अस्थायी पदे ज्या कारणास्तव, ज्या अटी व ACTA SA राहून मंजूर केली आहेत, त्यांचे 
पालन करण्यात यावे. 


ट्ट 


अधिसंख्य पदावरील अधिकारी/कर्मचारी यांना जसजसे इतर पदांवर ज्या दिनांकापासून 
सामावून घेतले जाईल, त्या दिनांकापासून तसतशी अधिसंख्य पदे आपोआप रद्द होतील. 


AN 
~~ 


उपरोक्त अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविलेल्या लेखाशिर्षामधून 
त्या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षी मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५ 


प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक, पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक ११/०९/२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१०१९१५१११०६५२८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


Ganesh Pawar 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Urban Development 


N +} ' Department, postalCode=400032, 

| V [ U tt | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
0d20e917ffa1ef512d7e8fa2e49d93ad 


p a Wa [ ७७५5१0१३52, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 


Date: 2019.10.19 15:32:49 +05'30' 


(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, भूजल भवन, शिवाजी नगर, पुणे 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१/२, महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर 

३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

४. उपसचिव, आ.पु.क., वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रादेशिक उपसंचालक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व 

६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

७. लेखा व अधिदान अधिकारी, मुंबई 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

९. जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, सर्व. 

१०.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी. 
११.पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागातील सर्व कार्यासने 

१२.निवड नस्ती (कार्यासन पापु-१५). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५ 


शासन निर्णय, आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


परिशिष्ट-अ 
अ.क्र संवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकूण 
लेखाशिर्ष २७०२ | लेखाशिर्ष ४४०२ 
लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च 
| a | अतिरिक्‍त संचालक a हते. | | co pod 
2 | सहसंचालक (अभियांत्रिकी) ae po pF od 
3 | सहसंचालक | oo pod a ae 
४ | उपसंचालक pod q ०२ 03 
५ | वरिष्ठ भूवेज्ञानिक १४ ०४ १८ 
६ । वरिष्ठ भूभौतिक तज्ञ pod ०३ ०४ 
७ । वरिष्ठ रसायनी pod | 00 pod 
८ | मुख्य खोदन अभियंता | eo ०२ ०२ 
९ | वरिष्ठ खोदन अभियंता Foo fo fe 
एकूण गट-अ १९ १३ ३२ 
| qo | सहाय्यक भूवैज्ञानिक 30 ०४ ३४ 
।_११_ | कनिष्ठ भूवैज्ञानिक ४३ po 83 
१२ | सहाय्यक भूभौतिक तज्ञ ०५ | oo ०५ 
१३ | सहाय्यक रसायनी ०५ | oo ०५ 
१४ | सिस्टीम अनालिस्ट ee | 00 pod 
१५ | सहाय्यक प्रशासन अधिकारी pd pod ०२ 
१६ | लेखाधिकारी pod pod ०२ 
एकूण गट-ब ८६ ०६ ९२ 
१७ | कनिष्ठ भूभौतिक तज्ञ pod q pod q ०२ 
१८ । कनिष्ठ रसायनी ०८ | co ०८ 
१९ | वरिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक ०६ | oo ०६ 
२० | प्रोग्रमर pod 9 | co = a q 
29 । सर्वेक्षक ०७ | oo ०७ 
२२ । भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी ०६ | oo Of 
२३ | भौगोलिक माहिती प्रणाली व.सहाय्यक ०४ ०६ | 9 
२४ | भौगोलिक माहिती प्रणाली सहाय्यक ०६ | oo ०६ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५ 


अ.क्र पंवर्गाचे नाव मुदतवाढ द्यावयाच्या पदांची संख्या एकूण 
लेखाशिर्ष २७०२ | लेखाशिर्ष ४४०२ 
लघुपाटबंधारे भांडवली खर्च 
२५ | प्रयोगशाळा सहाय्यक ०५ fF oo ०५ 
२६ । वरिष्ठ लिपीक ०६ | 00 of 
२७ | कनिष्ठ लिपीक fF to ०९ १९ 
२८ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 10१ | 00 |__0१ | 
२९ लघुलेखक a | | 03 ०४ 
३० | लघुटंकलेखक pod ०२ ०३ 
३१ | उपलेखापाल a | fF oo Fo 
३२ | कनिष्ठ अभियंता ०२ ०९ शिक १ 
33 यांत्रिकी p00 ० a | १ PF अवे. | q 
३४ | वेल्डर कम ड्रायव्हर | oo ०५ ०५ 
३५ । वाहन चालक ०२ | oo 02 
एकूण गट-क ६८ ४६ Fae 
३६ | शिपाई foo ०७ ०७ 
३७ | पहारेकरी ०९ ०९ १८ 
३८ । मदतनीस | oo | a ० pao ० 
एकूण गट-ड ०९ २६ ३५ 
गोषवारा 
गट-अ १९ १३ ३२ 
गट-ब ८६ ०६ ९२ 
गट-क ६८ ४६ ११४ 
गट-ड ०९ २६ ३५ 
एकूण अस्थायी पदे १८२ ९१ २७३ 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


Ganesh गी 
DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Urban Development 
N a Pd Department, postalCode=400032, 
| V | ५1 tt | st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
0d20e91 7ffa1 ef5 12d7e8fa2e49d93ad 


Pp a Wa [| bb5ad352, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
Date: 2019.10.19 15:33:30 +05'30' 


(गणेश पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५ 


शासन निर्णय, आपना-०२१९/प्र.क्र.१४९/पापु-१५, दिनांक १९ ऑक्टोबर, २०१९ सोबतचे विवरणपत्र 


परिशिष्ट-ब 


अस्थायी पदांची संख्या el 


९१ ४४०२ भांडवली खर्च 


१८२ २७०२ लघुपाटबंधारे 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 


Ganesh tev 


IN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Urban 


N 1 tt 1 Development Department, 

| V [| U | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
0d20e917ffalef5 12d7e8fa2e49d93ad 


Pawar ee 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


